महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आस्थापनेवरील 
खर्चाच्या बा्बीकरिता अनिवार्य मंजूर तरतूदीतून 
खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२२/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८.०६.२०२२ 
वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६ (सुधा-१)/का-४, 
दि.५.१०.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, अंर्थस-क्रमांक : अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३ दि.४.४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हृढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात होणा-या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीकरिता रु.१९,६०,०००/-(अक्षरी रुपये 
एकोणीस लाख साठ हजार फक्त) इतकी अनिवार्य तरतूद मंजूर करण्यात आलेली असून वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र.३ दि.४.४.२०२२ च्या नुसार एप्रिल ते जून, २०२२ या ३ महिन्याकरिता मंजूर तरतूदीपैकी रु.२,७४,४००/-(अक्षरी 
रूपये दोन लाख चौ-याहत्तर हजार चारशे फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. सबब, सदर उपलब्ध 
निधीतून खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू अकादमीची 
आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाळी रु.१९,६०,०००/- 
(अक्षरी रुपये एकोणीस लाख साठ हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून संदर्भ ३ येथील वित्त विभागाच्या 
दि.४.४.२०२२ च्या परिपत्रकानुसार मंजूर तरतुदीतून माहे एप्रिल २०२२ ते जून, २०२२ या कालावधीत 
रु.२,७४,४००/-(अक्षरी रूपये दोन लाख चौ-याहत्तर हजार चारशे फक्त) इतकी रक्‍कम अकादमीच्या विनंतीनुसार 
पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उद्दीष्टये सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता एप्रिल, 
२०२२ ते जून, २०२२ या ३ 
महिन्यांकरिता प्रस्तावित रक्‍कम (रुपये) 
अ कार्यालयीन खर्च १,००,०००/- 

सदस्यांचे प्रवास व बैठक भत्ता ५०,०००/- 

क योजनांकरिता उदू वर्तमानपत्रांमध्ये अर्ज मागविणे. ।१,२४,०००/- 

(अक्षरी रुपये दोन लाख चौ-याहत्तर हजार फक्त) | 2,8,000/- 


-9] 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२२/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 


२. 


3» 


प्रत :- 


सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. MSE १, २२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) 
Bq अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान अनिवार्य (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्याखाली सन २०२२-२३ च्या मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२२०६२८१३११५७९३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ASHARANI 


UTTAM PATIL 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=751b2c8055022d 1e34bdf5fdf8e58 1dff6b179e5724ad06 
5622689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35 
2671B0E2A141£852BA20FDA042B, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.06.28 13:16:32 +05'30' 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२ 


. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 


७. निवड नस्ती. (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


